श्री क्षेत्र परळी वैजनाथ ज्योर्तिलिंग तीर्थक्षेत्र 
विकास आराखडा. 

पहिल्या टप्प्यातील कामांसाठी रु. ३०.०० 
कोटी इतका निधी जिल्हाधिकारी, बीड 
यांच्याकडे सुपुर्द/वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पूरक-२०२३/प्र.क्र. ३६७/नवि-१७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक:- २३ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा :- १) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: एमयुएम-२०१८/प्र.क्र.३४३/नवि-१७, 
दि.१५.०१.२०१९. 
२) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: एमयुएम-२०२३/प्र.क्र.२७६/नवि-१७, 
दि.०८.११.२०२३. 
३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक: पूरक-२०२३/प्र.क्र.९४/अर्थ-३, दि.१९.१२.२०२३. 
४) जिल्हाधिकारी, बीड यांचे पत्र क्र.२०२४/जिबी/डेस्क-१/एमयुएन/कावि-१७, 
दि.१०.०१.२०२४. 


प्रस्तावना:- 
श्री क्षेत्र परळी-वैजनाथ ज्योतिर्लिंग, जि.बीड या तीर्थक्षेत्र विकासाच्या रु.२८६.६८ कोटी 


इतक्या किंमतीच्या आराखड्यास दि.०८.११.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सुधारीत प्रशासकीय 


मान्यता देण्यात आली आहे. सदर आराखड्यातील पहिल्या टप्प्यातील कामांसाठी श्री क्षेत्र परळी- 


वैजनाथ ज्योतिर्लिंग तिर्थक्षेत्र विकास आराखडा (कार्यक्रम) ३१ सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर) (२२१७ 


A242)” या लेखाशिर्षाअंतर्गत रु.३०,००,००,०००/- (रु.३० कोटी) डिसेंबर, २०२३ च्या विधानमंडळ 


अधिवेशनात अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, दि.१९.१२.२०२३ 


अन्वये पुरवणी खर्चाच्या अनुषंगाने सदर आराखडयातील कामांसाठी अर्थसंकल्पीत करण्यात आळेला 


रुपये ३०.०० कोटी इतका निधी वितरीत करण्याचा प्रस्ताव नियोजन व वित्त विभागास मान्यतेसाठी 


सादर करण्यात आला असता, अर्थसंकल्पीत केलेला रु. ३०.०० कोटी इतका निधी बीम्स [895] 


प्रणालीवर वितरीत करण्यास नियोजन व वित्त विभागाने सहमती दर्शविली आहे. तसेच, 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक-२०२३/प्र.क्र. ३६७/नवि-१७ 


जिल्हाधिकारी, बीड यांनी संदर्भाधीन क्रमांक ४ येथील पत्रान्वये पहिल्या टप्प्यातील परिशिष्ट-क मध्ये 


नमुद कामांची ई-निविदा प्रक्रिया पुर्ण करुन कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहे. या कामांसाठी रुपये 


३० कोटी आवश्‍यकता असून, सदर निधी मार्च २०२४ अखेर खर्च करण्यात येईल. त्यामुळे प्रस्तावित 


कामांसाठी एकूण रुपये ३०.०० कोटी इतका निधी वितरीत करण्याबाबत विनंती केली आहे. त्यानुसार 


सदर निधी जिल्हाधिकारी, बीड यांच्याकडे सुपुर्द/वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 
शासन निर्णय:- 

बीड जिल्हयातील श्री क्षेत्र परळी वैजनाथ ज्योतिर्लिंग तीर्थक्षेत्र विकास आराखडयातील 


पहिल्या टप्प्यातील परिशिष्ट-क मध्ये नमुद कामांसाठी रुपये ३०.०० कोटी इतका निधी 


जिल्हाधिकारी, बीड यांच्याकडे सुपुर्//वितरीत करण्यास आणि सदर आराखडयातील कामांकरता 


उपलब्ध करुन देण्यात येणारा निधी संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणांना वितरीत करण्याची जबाबदारी 


जिल्हाधिकारी, बीड यांच्यावर सोपविण्यास खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहुन या शासन 


निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 
अटीव शर्ती :- 


१. शासन निर्णय, दि.०८.११.२०२३ अन्वये निश्चित करण्यात आलेल्या अटी व शार्ती कायम 


राहतील. 


२. सदर आराखडयातील कामांसाठीचा खर्च नगर विकास विभागाच्या लेखाशीर्षांतर्गत “मागणी 


क्रमांक एफ-२, मुख्यलेखाशीर्ष-२२१७, नगरविकास, १९२-नगरपरिषदांना सहाय्य (००) (८३) श्री 


क्षेत्र परळी-वैजनाथ ज्योतिलिंग तिर्थक्षेत्र विकास आराखडा (कार्यक्रम) ३१ सहाय्यक अनुदान 


(वेतनेतर) (२२१७ A242)” या लेखाशिर्षाखाली करण्यात यावा. 


३. सदर निधी आहरीत करुन कार्यान्वयीन यंत्रणा-परळी-वैजनाथ नगरपरिषदेला वितरीत 


करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, बीड यांना नियंत्रक अधिकारी, तसेच जिल्हा प्रशासन 


अधिकारी/सह आयुक्‍त, नगरपरिषद प्रशासन शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बीड यांना 


आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. शासन निर्णय, दि.०८.११.२०२३ मधील अटी व शर्तीनुसार वितरीत रुपये 30.00 कोटीमधून 


पहिल्या टप्प्यातील परिशिष्ट-क मध्ये नमुद कामांच्या अंदाजपत्रकांना सक्षम अधिकाऱ्यांची 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक-२०२३/प्र.क्र. ३६७/नवि-१७ 


तांत्रिक मान्यता घेण्यात यावी किंवा घेण्यात आल्याची खात्री करावी व त्यानंतर संबंधित 
कार्यान्वयीन यंत्रणेला निधी वितरणाची कार्यवाही जिल्हाधिकारी, बीड यांनी करावी. 


५. सदर निधी ज्या कामासाठी मंजूर करण्यात आला आहे त्याच कामासाठी वापण्याची दक्षता 


घ्यावी. तसेच योजनेसंदर्भात निधीच्या खर्चाबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे विहित कालमर्यादेत 


शासनास सादर करावीत. 


६. जिल्हाधिकारी, बीड यांनी शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 


दि.१२.०४.२०२३ मधील विहित अटी व शर्तीची पुर्तता होत असल्याबाबत खातरजमा करावी. 


७. आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याने सदर आहरीत करण्यात येणारा निधी कार्यान्वयीन यंत्रणा- 


परळी-वैजनाथ नगरपरिषदेस तात्काळ वितरीत करावा. सदरचा निधी दिनांक ३१ मार्च, २०२४ 


अखेर खर्ची पडेल याची दक्षता घ्यावी. दिनांक ३१ मार्च, २०२४ अखेरचा अखर्चित निधी 


संबंधितांनी शासनाच्या खाती तात्काळ जमा करावा. 


२. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या सहमतीने त्यांच्याकडील अनौपचारीक संदर्भ क्र.३४/१४४४, 


दि.१८.०१.२०२४ तसेच वित्त विभागाच्या सहमतीने त्यांच्याकडील अनौपचारीक संदर्भ क्र. 3६/व्यय-३, 


दि.२९.०१.२०२४ ला अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२२३१६५८४५५४२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 
VIDYA RAMAPPA istics 


2.5.4.20=7b40f543d9d95d4cad6707bb7eae1089289d9878b7cb344 18f 
111566e3223ba1, postalCode=400032, ‘Mahi hi 


seriall ber=A94EF 1B631F4673B829AC9ADBEBSBODDABD086A754 
4E3FDF47CD7A01 1FF7EA4O, VIDYA RAMAPPA HAMPAYYA 


Date: 2024.02.23 17:08:02 +05'30' 


(विद्या हम्पय्या) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. मंत्री, वित्त व नियोजन यांचे खाजगी सचिव. 

३. मा. मंत्री, नगर विकास यांचे खाजगी सचिव. 

४. मा. पालकमंत्री, बीड यांचे खाजगी सचिव. 

५. मा. राज्यमंत्री, वित्त व नियोजन यांचे खाजगी सचिव. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक-२०२३/प्र.क्र. ३६७/नवि-१७ 


मा. राज्यमंत्री, नगर विकास यांचे खाजगी सचिव. 

बीड जिल्हयातील संबंधित संसद सदस्य, विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य. 
. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

मा. अपर मुख्य सचिव, वित्त/नियोजन/सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११.आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 
१२.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र१/२, मुंबई/नागपूर. 
१३.विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 

१४.जिल्हाधिकारी, बीड. 

१५.कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बीड. 

१६.कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, बीड. 

१७.अधिक्षक अभियंता, महावितरण, लातूर. 

१८.सहसचिव (नवि-१६)/(नवि-४), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१९.मुख्याधिकारी, परळी-वैजनाथ नगरपरिषद, परळी, जि. बीड. 

२०.निवडनस्ती (नवि-१७). 


oN ७ © 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक-२०२३/प्र.क्र. ३६७/नवि-१७ 


(नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. पूरक-२०२३/प्र.क्र.३६७/नवि-१७, दि.२३.०२.२०२४ चे 


परिशिष्ट-क) 
अ. शासन कामाचे विवरण कामाची 
क्र.  निर्णयासोबतच्या किंमत 
विवरणपत्रातील (रुपये 
अ.क्र लाखात) 
| | वैजनाथ मंदिराच्या पुर्वेस हरिहर तिर्था जवळ दर्शन मंडपाचे | १६५०.७१ 
(दर्शन बारी मधील प्रतीक्षा गृह) बांधकाम व परिसर सुधारणा 
करणे. 
व ९ वैद्यनाथ मंदिर भोवताली दगडी फरशी बसवणे. ३५०.०० 
(उत्तर-पूर्व व दक्षिण बाजुस) 
३ | १० | नगर पालिकेजवळ सुंदर वास्तुशिल्प असे प्रवेशद्वार बाधणे. | २५०.०० 
१५ मेरु पर्वताभोवती प्रदक्षिणा मार्गाचे काम करणे (सिमेट ३२४.७० 
HC रस्ता व रस्त्याच्या दोन्ही बाजुस सिमेंट कॉक्रेट ची 
बंदीस्त नाली) 
षु २० मेरुपर्वता भोवती प्रदक्षिणा मार्गावर पदचारी मार्ग करणे १५१.३६ 
(पेव्हर ब्लॉक) 
६ २१ मेरुपर्वता भोवती प्रदक्षिणा मार्गावर (पादचारी मागी वर ९५.०४ 
शेडचे काम करणे. 
३७ भव्य नंदी 3६: 44 
oe शहरातील मुख्य ४ रस्त्यांवर कमानी तयार करणे. ४८०.०० 
४ कमानी पैकी २ कमानी पैकी 
२४०.०० 
एकूण रक्‍कम ३२८६.६१ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


